सातारा सैनिकी शाळेच्या 
नुतनीकरणासाठी रु.१६ कोटी 
इतका निधी वितरीत करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन, 
शालेय शिक्षण व क्रिडा विभाग, 
शासन निर्णय क्र. सासैशा-२०२१/प्र.क्र.१५१/एसएम-६ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०००३२. 
दिनांक :- २७ ऑक्टोबर, २०२३ 
संदर्भ : 
१) मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, पुणे यांचे पत्र क्र. मुअपु/का- 
२/इमा/५५५२/२०२१ दि. ०३/११/२०२१ 
२) शिक्षण संचालक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक यांचे पत्र क्र. सैशासा/शा.नु./२०२०- 
२१/माध्य-ब/एस-५/४००८ दि. १८/११/२०२१ 
३) शासन निर्णय, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग क्र. सासैशा २०२१/ प्र.क्र.१५१/ एसएम-६ 
दि. ११.०१.२०२२ 
४ शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, क्र. अर्थसं-२०२१/प्र.क्र.४८/अर्थ-३, दिनांक ०६.०४.२०२१ 
५ शासन निर्णय, वित्त विभाग क्र. अर्थसं-२०२१/प्र.क्र.४८/अर्थ-३, दिनांक २४.०६.२०२१ 


६ शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, क्र. अर्थसं-२०२१/प्र.क्र.४८/अर्थ-३, दिनांक ०३.०२.२०२२ 

(9) शासन निर्णय, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग क्र. सासैशा 2029/ प्र.क्र.१५१/ एसएम-६ 
दि. १६.०३.२०२२ 

८) शासन निर्णय, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग क्र. सासैशा २०२१/ प्र.क्र.१५१/ एसएम-६ 
दि. ३०.०३.२०२२ 


९) शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, क्र. अर्थसं-२०२३/प्र.क्र.४०/अर्थ-३, दिनांक 92.08.2023 
१० शिक्षण संचालक (माध्यमिक व उच्च्छा माध्यमिक), शिक्षण संचालनालय, पुणे यांचे दिनांक 
२५ मार्च २०२३ रोजीचे पत्र. 


प्रस्तावना : 

सातारा सैनिक झाळेची स्थापना दिनांक २३ जून, १९६१ रोजी झाली असून ही देशातील पहिली 
सैनिकी शाळा आहे. सातारा सैनिक झाळेचा परिसर ११५ एकर सरकारी जागेमध्ये आहे. या परिसरातील 
काही इमारती ब्रिटीश काळातील असून काही इमारती सन १९६१ मध्ये सार्वजनिक बांधकाम विभागामार्फत 
बांधण्यात आलेल्या आहेत. त्यांचे बांधकाम जुन्या पध्दतीचे असून सदर इमारती धोकादायक झालेल्या 
आहेत. सातारा सैनिक स्कूल नियमावलीतील नियम क्र. १५.०४ नुसार, तसेच दिनांक ३०.१२.२०१६ रोजी 
झालेल्या सामंजस्य करारानुसार सातारा सैनिक शाळेच्या इमारत देखभाल व दुरुस्तीची जबाबदारी राज्य 
शासनाची आहे. 


2. सातारा सैनिकी शाळेच्या नूतनीकरणाचा रु. २९९.२८ कोटी इतक्या रकमेच्या अंदाजपत्रकाचा 
मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम, प्रादेशिक विभाग, पूणे यांनी संदर्भ क्र. १ येथील पत्रान्वये सादर 
केलेला प्रस्ताव शिक्षण संचाळक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक यांनी संदर्भ क्र. २ येथील पत्रान्वये शासन 
मान्यतेसाठी सादर केला आहे. सदर प्रस्ताव तांत्रिक तपासणीसाठी सार्वजनिक बांधकाम विभागास सादर 
केला असता सार्वजनिक बांधकाम विभागाने किंमतीची परिगणना करुन रु. २८५.१६ कोटी रकमेच्या 
प्रस्तावास अटींच्या अधिन राहून सहमती दर्शविली आहे. तसेच शासकीय इमारतीच्या बांधकामांना मंजूरी 


शासन निर्णय क्रमांकः सासैशा-२०२१/प्र.क्र.१५१/एसएम-६ 


देण्याबाबत गठीत उच्चाधिकार सचिव समितीच्या दिनांक २९.११.२०२१ रोजीच्या बैठकीत सदर प्रस्तावास 
मान्यता देण्यात आली आहे. त्यानुसार सातारा सैनिक शाळेच्या नूतनीकरणासाठी रु. २८५.१६ कोटी 
रकमेच्या अंदाजपत्रकास संदर्भ क्र. ३ येथील शासन निर्णयान्वये प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे. 
सातारा सैनिक झाळेस प्रस्तुत बांधकामासाठी सन २०२१-२२ या वित्तीय वर्षात संदर्भीय शासन निर्णय क्र. ७ 
व ८ अन्वये मागणी क्र. ई-४, ४२०२- शिक्षण, क्रीडा, Had संस्कृती यावरील भांडवली खर्च, ०१ 
सर्वसाधारण शिक्षण, २०२ माध्यमिक शिक्षण, (००) (०५) सैनिकी शाळांचे बांधकाम (कार्यक्रम), (४२०२ 
६४३३), ५३ मोठी बांधकामे या लेखाशिर्षाखाळी एकूण रु. १०० कोटी इतका निधी वितरीत करण्यात 
आलेला आहे. 


३. शिक्षण संचालक (माध्यमिक व उच्च माध्यमिक), शिक्षण संचाळनाळलय, पुणे यांनी दिनांक २५ मार्च 
२०२३ रोजीचे पत्रान्वये सन २०२२-२३ या आर्थिक वर्षात रु. १६ कोटी इतका निधी वितरीत करण्याची 
मागणी संदर्भाधीन क्र. (१० येथील पत्रान्वये केळी आहे. मागणी क्र. ई-४, ४२०२- शिक्षण, क्रीडा, कला व 
संस्कृती यावरील भांडवली खर्च, ०१ सर्वसाधारण शिक्षण, २०२ माध्यमिक शिक्षण, (००) (०५) सैनिकी 
शाळांचे बांधकाम (कार्यक्रम), (४२०२ ६४३३), ५३ मोठी बांधकामे या लेखाशिर्षाखाली २०२३-२४ या आर्थिक 
वर्षात रू. २० कोटी अर्थसंकल्पीय तरतूद करण्यात आली आहे. वित्त विभागाने दिलेल्या मान्यतेस 
अनुसरून नमूद लेखाशीर्षात उपलब्ध अर्थसंकल्पीय तरतुदीमधून रु. १६ कोटी इतका निधी सातारा 
सैनिकी शाळेच्या नुतनीकरणासाठी वितरीत करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय : 

सातारा सैनिक शाळेच्या नुतनीकरणासाठी सन २०२३-२४ या आर्थिक वर्षात, वितरीत निधी विहित 
पध्दतीने खर्च bar जाईल व वितरीत निधीच्या खर्चाचे उपयोगिता प्रमाणपत्र सादर करण्याच्या अटीच्या 
अधीन राहून रु. १६,००,००,०००/- (रुपये सोळा कोटी फक्त) इतका निधी वितरीत करण्यास याद्वारे 
मान्यता देण्यात येत आहे. 


२. सदर खर्च सन २०२३-२४ या आर्थिक वर्षात “मागणी क्र. ई-४, ४२०२- शिक्षण, क्रीडा, कला व 
संस्कृती यावरील भांडवली खर्च, ०१ सर्वसाधारण शिक्षण, २०२ माध्यमिक शिक्षण, (००) (०५) सैनिकी 
शाळांचे बांधकाम (कार्यक्रम), (४२०२ ६४३३), ५३ मोठी बांधकामे” या लेखाशिर्षातून खर्ची टाकण्यात यावा. 


३. सदर निधी वितरीत करण्यासाठी आयुक्‍त शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांना “नियंत्रक अधिकारी” 
तसेच शिक्षणाधिकारी (माध्यमिक), जिल्हा परिषद, सातारा यांना “आहरण व संवितरण अधिकारी” म्हणून 
घोषित करण्यात येत आहे. नियंत्रक अधिकारी यांनी कामाबाबतचा प्रगती अहवाल वेळोवेळी शासनास 
सादर करावा व याबाबत महालेखापाल कार्यालयाशी ताळमेळ करुन त्याबाबतचा अहवाळ देखील 
शासनास सादर करावा. 


४. वित्त विभागाने निर्गमित केलेल्या विविध मार्गदर्शक सूचनांचे, वित्तीय नियमावली व कार्यपध्दतीचे 
तसेच वित्त विभागाचे परिपत्रक क्रमांक अर्थसं-२०२३/प्र.क्र.४०/अर्थ-३,दिनांक १२ एप्रिळ, २०२३ मधील 
आदेशांचे काटेकोर पालन करणे आवऱ्यक राहील. 


ष्‌. सदर आदेश नियोजन विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र. २९९/१४७१, दिनांक ०९.१०.२०२३ व 
वित्त विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र. ९३८ /व्यय-५, दि. १९.१०.२०२३ अन्वये प्राप्त मान्यतेनुसार 
निर्गमित करण्यात येत आहे. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः सासैशा-२०२१/प्र.क्र.१५१/एसएम-६ 


६. 


सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ७/५/५/.॥॥॥॥8$॥[॥9.90०७५.॥ या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक २०२३१०२७१६२१४३४३२१ असा आहे. हा sear 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


प्रति, 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


Digitally signed by BABASAHEB S KHANDARE 
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=HOME 
DEPARTMENT, 


2.5.4.20=42c33d95e5b6d423b 1 1f5d5412293791202875c3cdec092F 
192fc48298710c1, postalCode=4( =Maharasht 


S KHANDARE णक 
(बाबासाहेब स. खंदारे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१. मा. मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई - ३२. 


९ 


. मा. उप मुख्यमंत्री (गृह) यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई - ३२ 

. मा. उप मुख्यमंत्री (वित्त व नियोजन) यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई - 32 

. मा. मंत्री (शालेय शिक्षण) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई ३२. 

. मा. विरोधी पक्ष नेता विधान सभा/विधानपरीषद, विधानभवन, मुंबई-३२. 
. मुख्य सचिव यांचे उप सचिव, मंत्रालय मुंबई-३२. 

. अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

. अपर मुख्य सचिव, नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


प्रधान सचिव, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई 


१०. प्रधान सचिव, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


१०. 
११. 
१२. 
१३. 
१४. 
. शिक्षण संचालक (प्राथमिक), महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
१६. 
१७. 
१८. 
१९. 
२०. 
२१. 
२२. 
२३. 
२४. 


१५६ 


ae 


आयुक्त ( शिक्षण), महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

जिल्हाधिकारी, सातारा. 

मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जि.प. सातारा. 

मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, पुणे. 

शिक्षण संचालक (माध्यमिक व उच्च माध्यमिक), महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 


अवर सचिव(अर्थसंकल्प), शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
विभागीय शिक्षण उप संचाळक,पुणे विभाग, पुणे. 

अधिक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, सातारा. 

कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, सातारा. 
शिक्षणाधिकारी (माध्यमिक) जिल्हा परिषद सातारा. 

कक्ष अधिकारी, (इमा-३), सार्वजनिक बांधकाम विभाग,मंत्रालय,मुंबई. 
कक्ष अधिकारी, (कार्यासन १४७१) नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

कक्ष अधिकारी, (व्यय ५), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

निवडनस्ती (एसएम -६). 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


